जॉन लोगी बेअर्ड 


टेलीव्हीजनचा संशोधक 
लेखिका: निकोला बेंक्स्टर 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्‍्सन 








८: जोर | 2० “० 
| 
4 


शक्ल 


के /शल रे] 
जे कब । 


| 


जॉन लोगी बेअर्ड 


एका शतकापेक्षाही जास्त वर्षापूर्वी, ।888 
साली, जान लोगी बेअर्डया जन्म झाला. त्याचे 
आईवडील, रेव्हरंड जान आणि जेसी यांना 
आधीच दोन मुली आणि एक मुलगा होता. ते 
सगके स्कॉटलंडच्या पश्चिम किनाय्यावर राहात 


होते. 






कप 
रण आए झालाय. पण तो ] 4६02 हि 
जगणार नाही फार. अं हे 
ह ; ्क हि ० +(*) (४८ 
| हा! ॥ है 
| ३ »६ 30 [| 
2 2 अं रथ है: आफ 
।4%/ १०८: __ 0 क (६ 
न 








फारसा निरोगी नसला तरी जॉन उत्साही व किक किक लो को जे तर 
मनाचा होता. लवकरच त्याला विज्ञानात रस विजेचे दिवे वा टेल्िफोन असत. जॉन 
वाटू लागला -विशेषत: विद्युतशक्तीचे प्रयोग 
करायला त्याला मजा येत असे. 


नवनव्या शोधांबद्दल वाचन करत असे. 
मग तो स्वत:च्या कल्पना प्रत्यक्षात 
आणायचा प्रयत्र करत असे.. 









जॉन! हे काय 
[४ नननननन करतोयस तू? 
आई, जरा जपून! स द 


तू माझया तारा 
तोड़न टाकशील! 





लहान असताना जॉनने आपल्या 
खोलीत स्वत:चा टेलिफोन एक्सचेंज 
उभारला. त्याने त्याच्या चार मित्रांच्या 
घरांपर्यत टेलिफोनच्या ताराही टाकल्या. 
या टेलिफोन एक्स्चेंजचे काम चांगले 
चालत होते. 


पण एके रात्री, वादव्ठामुझे एक तार 
तुटली आणि जवक्ून जाणाय्या एका 
घोडागाडीवर पडली. त्या घोडागाडीचा 
चालक आपल्या सीटवरून बाहेर फेकला 
गेला. चालकाने अधिकृत टेलिफोन 
कंपनीकडे तक्रार दाखल केली. जॉनचे 
टेलिफोन एक्सचेंज सापडल्यावर कंपनीने 
ते बंद केले. 





नंतर, जॉनने घरातील विजेच्या 
दिव्याला वीजपुरवठा करण्यासाठी एक 
जनित्र (जनरेटर) उभारले. है जनित्र जुन्या 
भागांपासून आणि तुकड्यांपासून बनवले 
होते. त्यात जँमच्या काचेच्या बरण्यासुद्धा 


होत्या. | 
7] की 

न्‍ ः 2 ॥ 5 है 

है पाण्याच्या हैः १ न कक हि «| 


चक्राद्वारे चालेल है. न ं 


आणि ते चक्र एक ४ द् 
माणूस चालवेल. 2 “कप 22२ कट न हट 
न््न्न्य धर नह व है 














त्याला फोटोग्राफीचासुद्धा छंद 
जडला. त्याने फोटो मोठा करण्याचा 
एक प्रयोग केला. त्यावेव्ठी फक्त 
कृष्णधवल्र फोटो मिव्ठत. त्याने पाहिजे 
त्या वेढेला फोटो निघावा, म्हणून एक 
पद्धतही शोधून काढली. 


. बघा! मी या 2 बड़ ह जी 
॥ एक्स्पोजरमध्ये उशीर कप कर बा का 
नर यामुक्ठे मी ः 
असतानासुद्धा माझ्ा - है: ८८ 
घेऊं शकेन. _ । 5 
् ् क्‍ 
-2): है 





( - 9 


जॉन त्याच्या प्रयोगांमध्ये एवढा 
मग्न असे की तो त्याच्या 
कपड़यांकडे कधीच लक्ष देत नसे. 


शाब्शा सोडल्यावर, तो रॉयल 
ग्लासगो कॉलेज ऑफ टेक्नॉनॉजीत 
शिक्षण घेण्यास गेला. यादरम्यान, 
त्याने त्याच्या स्वयंपाकघरात त्याचे 
प्रयोग सुरू ठेवले! 

याचवेव्ठी जॉनने प्रथमच 
टेलीव्हीजनबद्दल कल्पना लठवण्यास 
सुरुवात केली. त्याने विचार केला की 
ध्वनी जसा रेडिओ तरंगांद्वारे पाठवता 
येतो तसंच चित्रसुद्धा पाठवता आल 
पाहिजे. अनेक लोकांना हे केवव्ठ 
स्वप्नातच शक्‍य आहे, असे वाटत 


होते. 


टेलीव्हीजन? ते काय आहे? द 


णाणाओआया 









| न म्हणजे “दूरचं 
बघायचं.” यातून मी एक 
हलतंबोलतं चित्र दूर 

अंतरावरील व्यक्तिला | 
शकेन. 


94 साली पहिले महायुद्ध सुरू मग जॉन एका कंपनीत इंजीनिअर बनला. 


झाल्यामके जॉनला कॉलेज सोडावे ही कंपनी ग्लासगो शहरात जहाजनिर्मिती 
> े । 
लागले. देशासाठी लढायचे, म्हणन आवारांना आणि कारखान्याना वीजपुरवठा 
तो स्वेच्छेने सैन्यभरतीसाठी गेला करत असे. 
परंतु खराब तब्येतीमुले त्याची निवड युद्धाव्या धामधमीत हे काम खप महत्त्वाचे 
होऊ शकली नाही. होते. दिवस असो वा रात्र असो, समस्या 


सोडवण्यासाठी जॉनला कथधीही घराबाहेर पडावे 


| वाईट वाटतंय, तम्ही लागत असे. त्यामुल्ठे त्याची तब्येत बिघड़ 


सैन्यात दाखल व्हायंला 











लागली कफ 
कक पात्र नाहीत लागला, उदरनिर्वाहाचा 

श्ः द न एखादा सोपा 

हा हित! 

ह्् हि ५ ) 


/ “- | ४५४४४ 
| | ।8ै >>. था क्र 








पा आत | जॉनचा व्यवसाय यशस्वी झाला. 
मात परंतु दुर्दैवाने, खूप मेहनत केल्यामुक्ठे 

बी तो पुन्हा आजारी पडला. डॉक्टरांनी 
त्याला निर्वाणीची सूचना दिली. 





पल एक 


हि श्रांती आणि 
उबदार "शी जा ची 
गरज आहे. परदेशी जा 


युद्धानंतर जॉनने स्वत:चा काही 
व्यवसाय सुरू करायचे ठरवले. आपल्या 
कल्पना आणि शोध विकण्याएवद्े 
कौशल्य त्याच्याकडे बय्यापैकी होते 





जॉनने वेस्ट इंडीजमधील त्रिनिदाद दुर्दवाने, जैमकडे खूप किटक 


बेटांवर जायचे ठरवले. तिथे त्याला बरे आकष््ित झाले आणि त्यावर कडी 
वाटू लागले, पण काही करायला म्हणजे, जॉनला मलेरिया झाला. 
नसल्याने तो लवकरच तिथे कंटाव्ठला. कदाचित उष्ण हवामान त्याला 
महणून त्याने दुसरा व्यवसाय करायचे मानवले नसावे. 

ठरवले. त्या बेटावर फलछे आणि साखर 


“कणात्रा या माश्यांची | 
विपुत्र होते. त्याला जम बनवण्याचा है ॥ कर भुणभुण ऐक यैतेय ५ .. कपडे 





उद्योग ही एक चांगली कल्पना वाटली. 


लंडनला परतल्यावर, जॉन काही 
काक त्याच्या बहिणीसोबत राहिला 
पुन्हा संशोधक महणून काम करू, असा 
विचार त्याच्या मनात आला. त्याने 
बहिणीकडे सलल्‍ला मागितला की त्याने 
काय करायला हवे 


अनी, मी कधीच 
बोथट न होणाय्या 
दाठदीच्या ब्लेडचा 
| लाव की जे 
टेलीव्हीजनचो जन चा 
विचार स्का सरू करू? 


| बनने ब्लेडची है 
कल्पना मला 








पण आणखी काही व्यवसाय 
केल्यानंतर, जॉन गंभीर आजारी पडला. 
त्याला बरे होण्यासाठी इंग्लंडच्या दक्षिण 
किनाय्यावरील शहरात पाठवण्यात आले 
जॉन फक्त चौतीस वर्षाचा होता, तरीही 
त्याला आपल्या आयुष्याचा शेवट जवब्ठ 
आला आहे, असे वाटू लागले. 


थी 
हज 









त्याची खप गतीने 
त्याची तब्येत [- मठ ततीने मार कशल होईपर्यत मी 


सधारू लागली महिन्यांनंतर डर /' थांबणार नाही 
3 लागली. काही । -ज्ब्ण /& -+-र] 
जॉनला कुठल्यातरी गोष्टीत मग्न १० | | | 


राहावेसे वाट लागले. तो नोकरी करू 
शकत नव्हता, म्हणन तो पन्‍न्हा 
विज्ञानावर विचार करू लाागला. 





शिक्षण सोड़न बरीच | 





कल्पनावर काम 
करायचंय. 


| मला खप सान्‍्या क्‍ 





जॉन टेलीव्हीजन बनवण्याचे आपले 
बालपणीचे स्वप्न साकार करण्यावर ठाम 


होता. एका छोटयाशा पोटमाब््यावर, 
कुणीही मदतीला नसताना, पुरेसे साधन- 
साहित्य नसताना, जॉन काम करू 
लागला. 





जॉनला माहीत होते की 
टेलीव्हिजनच्या मागील विज्ञान खरंच 
खूप सोपे होते - चित्र माहितीच्या 
छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागायचे, 
है तुकडे रेडिओ लहरींमार्फत दुसय्या 
ठिकाणी पाठवायचे आणि त्यांना त्या 
दुसय्या ठिकाणी पुन्हा एकत्र करायचे. 


पाल निष्को नावाच्या एका जर्मन व्यक्तीने 
एक फिरणारी तबकडी बनवली होती. ती 
पहिल्या कामासाठी उपयोगी ठरली असती. ती 
प्रकाश आणि अंधार यांच्या संरचनांना विद्युत 
शक्तीत रुपांतरीत करू शकत होती. एक दुसरी 
निप्को तबकडी या विद्युत शक्तीचे रुपांतर 
पुन्हा चित्रात करू शकली असती. 


।924 मध्ये, जॉनने जवकछच्या खोलीत 
लावलेल्या पडलद्यावर क्रॉसचे चित्र पाठवण्यात 
यश मिल्वले. शेवटी तो यशस्वी झालाच! 






जॉनची पहिली चित्रे छोटी आणि 


| /ज्रीोस्‍्नान करत 
धरकट होती. पण तो स्पष्ट चित्रे मिठव 8 नया पर व है 
3 | 3 कि च्या पार 
शकतो, याची त्याला खात्री होती. लंडनला ५ __ शकतं का? 

है 6 "७७ है 
परतल्यावर, त्याचे भाग्य उजल्लले. एक १३9) ं 


श्रीमंत उद्योजक, गॉर्डन सेलफ्रीज यांनी 
जॉनला त्याचा शोध लोकांसमोर सादर 
करण्यासाठी पैसे देऊ केले. 





(सिम कक 


शतकातील : किक 


सर्वात महान 
शोधांपैकी एक 
आहे. 


जॉनच्या सादरीकरणाने लोक खप 


उत्साहीत झाले, पण बहुताशी लोकांना 
त्याचे यंत्र काम कसे करते, है समजले 
नाही. त्यांना वाटले की ते यंत्र भिंतीतून 
आरपार बघू शकेल! 





जॉनने आपल्या शोधावर अपार 
मेहनत घेतली, पण लवकरच 
त्याच्याकडील पैसा संपला. एवढे यश 
मिक्कनदेखील, आता प्रयोग बंद केलेच 
पाहिजेत, अशी परिस्थिती उत्पन्न 
झाली. 


त्याचवेल्ठी, त्याच्या स्कॉटीश 
नातलगांनी त्याला थोडे पैसे पाठवले. 
मग मात्र जॉनने मोठीच झेप घेतली. 
त्याने एका नकलाकाराचे चित्र दुसन्‍्या 
खोलीत पाठवले. यावेत्ठी चित्र खूपच 
स्पष्ट दिसले. या चित्रातील नाक, डोछ्े 
आणि भुवया स्पष्टपणे दिसत होते. 

रोमांचित होऊन, जॉन एखाद्या 

खग्याखय्या व्यक्तिला टेलीव्हीजनवर 

आणण्यासाठी आतुर झाला. 





ना नाव काय, मला? 
त्‌ इतिहास रचणार 





है आता तुम्हाला 
काय 
महणायचय? 


22 


काही वेव्ठानंतर, त्या तरूण मुलाने 
स्वत:ला काही विद्युत दिव्यांच्या गर्दीत 
बसलेले पाहिले. ते दिवे खूप, खूप गरम होते. 
पण जॉनने तरूण विल्यमला शांत बसून 
राहाण्यासाठी पैसे दिले होते. 







बाजुच्या खोलीतून जॉनने मोठया 
आवाजात विल्यमला मान हलवण्यास आणि 
तोंडांची उघड्झ्लाप करण्यास सांगितलले. 
त्याच्या यंत्राच्या पडद्यावर तो मुलगा याच 
कृती करताना त्याला दिसलल्‍या. जॉन 
आनंदाने वेडा झाला. 


न स्वप्न 
साकार झाल॑ एकदाच! 








आता त्याचा शोध ल्रोकांना जॉनच्या यशाची बातमी सर्वदूर 








दाखवण्याची वेछ आली. 27 जानेवारी, पसरली. अनेक लोकांनी त्यात्रा कर्ज 
संशोधकांसमोर त्याच्या टेलीव्हीजनचे जॉन त्याच्या कामात मदत करण्यासाठी साठी 
सादरीकरण केले. लहान लहान गट लोकांना नोकरीवर ठेव शकला. 
करून संशोधकांनी जॉनच्या लहानशा 
खोलीत सादरीकरण बघितले. ५. 
लि सी बा ५ 
| असामान्य! न््न्न्लटत । (छ्जि 
हा आणखी किती | छ ५५ (2० ध 2 ५/५ () जज खूप 
वाट ग्रह हि ४४५ ८ 6, ८ कल्पना आहेत 
रन केब्ट 0 
पाय! ९ ४८७ ४) ९ ॥| 
३ ५७-72 
हे नै हम, हर खिल 
८7; 0४ ७. “ किव्स हे) | 
/ + | । १४ मम ! 
५ ०. छह (५ ; | | उक् | न 
9 02 | /॥ “कं इक, ] 








। । दर क 
। पु फ >2५ हे हक थी | 
। 0७५८ ८57 पड 
/ ५ विवि | # ५ 
# कस 35! 


| | है४# 3 डबल हल हल हो 
"|. 0 है! न 7 

का 70“? | कि रे 

/» १ 


0 (६ ४ हे बा ) ह कधी केस 
कर || कापत नाही का? 


! ११४ 
तो 438 >> /। 






ल_्जज 
ह बाह.७००००मी) 















का मैल दूर धर को. ५ 4 
८८ आहे। - ८ “् - 
7 4 / । *- 


४53.. ; 
हे ) /2 
५ (५०३ # १ ) 
् ॥ हे; 
४ ने ।  अ 
है” पर हा 


927 मध्ये, त्याने लंडनपासून 
ग्लासगोपर्यत टेलीव्हिजन प्रसारित 
करण्यासाठी दोन टेलिफोन तारांचा वापर 
केला. एका तारेने चित्र पोहचवले आणि 
दुसय्याने ध्वनी. 


बन-टनन 
कट ड़ । है समुद्रातसुद्धा कि 
। काम करत 20) 
गो) ( 






एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधीत, 
टेलीव्हिजन चित्रे लंडनमधून न्यूयॉककैला 
पाठवण्यात आली. यानंतर लगेच, अटलांटीक 
महासागरातील एका जहाजावरील प्रवासी 
टेलीव्हीजन पडयावर लंडनमधील आपकले मित्र 
व नातलग पाहू शकले. 





॥/ 
(22.3 

| 

है 
977 


द्धा 
९! अ 
हर 
| े 2200. 











।922 साली रेडिओ प्रसारणासाठी 
स्थापन करण्यात आलेल्या ब्रिटीश 
ब्रॉडकास्टींग कॉपोरेशन (बीबीसी) 
।929 साली टेलीव्हीजन कार्यक्रमही 
प्रसारित करण्यास सरुवात केली. 


7 हिल», 
। न जन) 


॥ 2, आहे 





जॉन त्याच्या यंत्राला टेनीव्हीजर म्हणत 
असे. त्याने प्रधानमंत्र्यांसाठीही टेलीव्हीजर 
व्यवस्था उभारली. त्यावर आठवड॒यातून तीन 
दिवस प्रत्येकी पंधरा मिनिटांचे तीन कार्यक्रम 
प्रसारित होत असत. 


थोड्याच काढ्ठात, जास्त कार्यक्रम 
प्रसारित होऊ लागले. ते सगक्ेे थेट प्रसारित 
होत असत. लोक घरच्या टेलीव्हीजरवर 
कार्यक्रमांचे त्याचक्षणी होणारे सादरीकरण 
बघत असत. त्यामुके गायक, नर्तक आणि 
अभिनेते यांना पहिल्याच वेव्ठी चांगले 
सादरीकरण करावे लागत असे. 





-+- हलन-->> 


आई गं! माझा क् कि राहा, 
। पाय आहे तो! | लाडके! 








है. अनीकी ॥ 

शेवटी तू 
टेलीव्हीजर 
आणलासच? 


टेलीव्हीजनला खूप प्रसिद्धी मिव्ठाली. 
पहिल्या बाह्य प्रसारणाने प्रसिद्ध खेव्ठांचे 
सामने दाखवले. सिनेमागृहात, 





टेलीव्हीजन मोठया पडद्यावर दाखवत । है ८७] 
पं ५ | 
असत. “८४ ।॥ की | 
+ । जज द 
&9' जी, ! द 

5) (08: डि ॥ (ल---->मल 

क्‍ न - ई ७--->_- ०५% ग्स्ज्ाक 4७०० मममकनुभम-०«>»>» 
[| / )] छ 
>> अ्शयकके ३ है नम ह- ८८-०३ है. 






टेलीव्हिजनवरसुद्धा 
माझा घोडा जिंकत 


टेलीव्हीजर महाग होते, तरीही 
बय्याच लोकांनी त्याची खरेदी केली. 
तेव्हा फक्त बीबीसीच कार्यक्रम प्रसारित 
करत असे. त्यामुक्ठे वाहिन्यांमधील तंटे, 
झगडे हे प्रकार नव्हते. अर्थातच, सगक्ठे 
कार्यक्रम कृष्णधवत्र असत. 


आता जॉन आपल्या यशाचा आनंद 


लुटत होता. त्याची तब्येत सुधारली, 
त्याची पैशांची चिंता मिटली आणि 


जगभरात त्याचे कौतुक होऊ लागले. 53/ खूप 
हशार आहात, 
>मि. 


।934 साली, जॉन अमेरिकेत गेला. बेअर्ड, 


तिथे एका प्रतिभावंतासारखे त्याचे 
स्वागत झाले. तिथेच त्याची भेट 
पियानोवादक मार्गरेट अल्ब्शी झाली 
आणि त्यांनी लग्न केले. 


पण या यशाने जॉनच्या कामात 
अडथक्ा आला नाही. तो त्याच्या 
प्रणालीत सुधारणा करत राहिला. तो 
इतर शोधांच्या नव्या कल्पनाही 
विकसित करू लागला. 





खरंतर, जॉनची प्रणाली फार काक्छ 
वापरण्यात आली नाही. 4937 साली, 
बीबीसीने एक वेगछ्ही प्रणाली निवडली. 
त्यामध्ये चित्रे प्रसारित करण्याची अगदी 
वेगव्ठीच पद्धत वापरली जाऊ लागली. 
जॉनसाठी हा मोठाच झटका होता. पण याने 
त्याच्या इतर कल्पनांवरचे काम थांबले नाही. 







जॉनने अनेक साधनांचा शोध 
लावण्यात मदत केली. उदाहरणादाखल, 
नोक्टोग्हीजन या त्याच्या यंत्राने अंधारात 
बघण्यासाठी इन्फ्रा रेड लहरी वापरल्या. 
आज, पोलीस, अग्निशामक जवान आणि 
सैनिक हे सगक्े त्यांच्या कामात इन्फ्रारेड 
केमेरा आणि गॉगल वापरतात. 








| 
३ ६2 :90॥ 


/ ॥ 
क्‍ “” 2405 | 
“कर ५ ६-० । 
४. है '<%अऊमट ५५ 7 
की मला। शोधा. 0... 3 
मय बस जा 
प्रजा 


जॉनच्या कल्पनांचा उपयोग रडारच्या 
विकासातदेखील करण्यात आला. रडार 
जहाजे आणि विमानांना मार्गदर्शन करते. 
फेक्स यंत्र आणि बव्हिडीओ रेकॉर्डर ही 
उपकरणेही आज जॉनच्या कामाशिवाय 
प्रत्यक्षात आली नसती. 





संगणकाचा माऊस आपल्या 
फिरत्या चाकांतील फर्टीमधून प्रकाश 
तिरीप सोड़न आपल्या संगणकाला 
संदेश पाठवतो. ही कल्पना जॉनने 
सत्तर वर्षापूर्वी विकसित करण्यास 
मदत केली होती. 





946 साली जॉन लोगी बेअडचा मृत्यू 
झाला. तो तेव्हा फक्त 57 वर्षाचा होता. पण 
त्याने आयुष्यात बरेच काही मिल्ठवले होते. 
934 साली, त्याने रेडिओवरून बोलताना 
वर्ततले होते की एक दिवस टेलीव्हीजर 
रेडिओसारखाच घराघरात दिसू लागेल. 





चज- 
जा कं 


| अज है बघायला उत्सक आहे की >> दिवस 
टेलीव्हीजर रेडिओसारखाच घराघरात दिस 
लागेल. 





त्याचे बरोबर होते. आपल्याकडे 
त्याच्यासाठी एक वेगके नाव आहे. आज, 
टेलीव्हीजन आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य 
हिस्सा आहे. त्याच्याशिवाय आयुष्याची 
कल्पना करणे कठीण आहे 


| कक तझ्याएवढा होतो 
तेंव्हा है असल 


काहीच नव्हतं 





आज टेलीव्हीजनचा सातत्याने 
विकास होत आहे. जॉन लोगी 
बेअर्डची हीच तर इच्छा होती! 


पुढील घटना 
कृष्णधवल चित्रे 


अंतिम चित्र जास्तीतजास्त सुस्पष्ट दिसावे, 
म्हणून सुरुवातीच्या कृष्णधवल टेलीव्हीजनवरील 
गायक, नर्तक आणि सादरकर्ते यांना खास मेक- 
अप करावा लागे. म्हणजे, पांदरेशुभ्र चेहरे, नित्ठी 
लिपस्टीक आणि निवब््या नेत्रछाया! 








[ते भूत हे ! पकड़ आहे ते! 
।०-->म द् ष्ड 


डोब्ग्यांना धोका 





सिनेमासारखा टेलीव्हीजनचा पडदा खरंतर 
आपल्याला चालती-बोलती चित्रे दाखवत नाही. 
आपण बघतो ती चित्रे स्थिर असतात. प्रत्येक 
चित्र आधीच्या चित्रांपेक्षा थोडेसे वेगठे असते. 
ही चित्रे सेकेदभरातच एकामागोमाग आपल्या 

डोब्यांसमोर चमकतात. या गतीने आपल्या 

मेंदूला प्रत्येक चित्र समजून घेण्याइतका वेल्ठ 
मिव्ठत नाही. त्यामुत्ठे सगब्ठी चित्रे एकत्र 
विलिन होऊन जातात आणि ती हलत 
असल्याचा आभास होतो. 


जॉन लोगी बेअर्डच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या 

तारखा 
888 जॉन लोगी बेअर्डचा जन्म स्कॉटलंडमधील हेलेन्सबर्ग शहरात झाला. 
4944 पहिले महायुद्ध सुरू झाल्यावर जॉनचे शिक्षण बंद झाले. 
922. आजारातून बरे होण्यासाठी जॉन इंग्लंडच्या दक्षिण किनाय्यावरील 
हैस्टींग्ज शहरात गेला. तिथे त्याने आपल्या टेलीव्हीजन कल्पनेवर प्रयोग सुरू केले. 
926 जॉनने खण्याखुय्या टेलीव्हीजनचे लोकांसमोर सादरीकरण केले. 
4929 . ब्रिटीश ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने जॉनच्या प्रणालीचा वापर 
करून टेलीव्हीजन कार्यक्रम प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. 
4934 जॉनने अमेरिकेचा दौरा केला. तिथ त्याने लग्नही केले. 


946 वयाच्या 57 व्या वर्ष, जॉन लोगी बेअर्डचा मृत्यू झाला. 


